राज्यातील शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या 
कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत, 
सन २०१७-१८ 

वरसगाव-कोलाड ता.रोहा, जि.रायगड. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११८/प्र.क्र.१७/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- १६मार्च, २०१८. 


वाचा- 


१. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्रमांक.पुरवठा/कात.३/माणगाव गोदाम दुरुस्ती निधी/ 
२३२/२०१७, दिनांक २२.१२.२०१७. 

प्रस्तावना- 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे 
वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. रायगड जिल्हयातील वरसगाव- कोलाड ता.रोहा येथील शासकीय 
गोदामाच्या दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाले 
आहे. सदर गोदाम दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती 


शासन निर्णय- 


२. रायगड जिल्हयातील वरसगाव- कोलाड ता.रोहा येथील शासकीय गोदाम दुरूस्तींच्या कामास व 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीनतेने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
|. गोदामाचा नकाशा संकल्पन व साईट प्लॅन सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन घेतल्याशिवाय 
कामाला सुरुवात करु नये. 
॥. प्रथमत: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रके साक्षांकित करुन 
घ्यावीत. 
॥. दुरूस्तीस विलंब किंवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 


IV. अंदाजपत्रकातील दुरुस्ती कामाच्या आवश्‍््‌यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांनी 
प्रथमत: खात्री करावी व तद्‌नंतरच काम हाती घ्यावे 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११८/प्र.क्र.१७/नापु-१६-ब 


३. गोदाम दुरुस्ती पुढीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे नाव। कामाचे सर्वसाधारण स्वरुप अंदाजित खर्च 
(रुपये) 
१ रायगड | रोहा वरसगाव- । वीट बांधकाम करणे, गिलावा १६,९९,९४१/- 
कोलाड करणे, रंगकाम करणे, रोलींग 
sex बसविणे ,जी.आय.सीट 
बसविणे इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
Serr १६,९९,९४१/- 


अक्षरी रुपये- सोळा लक्ष नव्यानव हजार नऊऱो एक्केचाळीस फक्त 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीकरीता निधी उपलब्ध 
झाल्यांनतर त्याप्रमाणे दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी. निधी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय गोदाम 
दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू झाल्यांनतर 
प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशिल तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, रायगड यांनी शासनास सादर करावी. 


५. सदरील गोदाम दुरूस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावीत. त्याकरीता 
orate निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


६. सदर जिल्हयातील वर नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामास या अगोदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांनी करावी. 


७. सदरील कामावरील खर्च सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी उपलब्ध 
अनुदानातुन करण्यात येईल. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीवरील खर्च "मागणी क्रमांक एम-०२, लेखाशिर्ष 
२४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, ०१, अन्न १०१, प्रापण व पुरवठा (०३), 
प्रापण वितरण व किंमत वितरण ०३, 02 (मुफसल) २४०८ ०१०८ २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाळी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

८. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधित कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 
अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११८/प्र.क्र.१७/नापु-१६-ब 


९. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उप विभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १० नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१२१३०८८८०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sunil D B t 
IN, Of Maharasht 


Sunil Deoman -F<s2c# Deparment 


stalCode=400032, st=Mahi ht 
2.5.4.20=8883fe608dc825b4f8020435 718 


B 6fadfe8507e0636b9 1 f3cSfefef9c43acfel 
aswant Biase 


Deoman Baswant 
Date: 2018.03.19 12:15:23 +05'30' 


(सु.दे.बसवंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण विभाग. 
२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी,रायगड. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) २/१, मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) २/१, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


